अटल बांधकाम कामगार आवास योजना 
(ग्रामीण) अंतर्गत अर्ज करण्याच्या दिनांकाची 
कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इबांका २०१८/प्र.क्र. २०८/कामगार-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२० 


वाचा: १. गृह निर्माण वि. शासन निर्णय क्र. इबांक २०१८ / प्र.क्र. २०८/ काम ७, दि. १४ जानेवारी २०१९. 
२. उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्रमांक: इबांक २०१८ / प्र.क्र. २०८ / काम ७, 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०१९. 
३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक: इबांक २०१८ / प्र.क्र. २०८ / काम ७, 
दिनांक ०४ जुले,२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ग्रामीण भागातील नोंदीत 
(सक्रिय) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात 
असलेल्या कच्च्या घराचे VERT घरात रूपांतर करण्यासाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना 
(ग्रामीण) राबविण्यास संदर्भाधीन दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात 
आलेली आहे आणि संदर्भाधीन दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घर बांधणीसाठी, 
जमीन खरेदी व घरबांधणीच्या अनुषंगिक बाबीसाठी केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी रु. ५०,०००/- इतके 
अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 


संदर्भाधीन दिनांक ०४ जुले, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटीमुळे योजनेचा लाभ घेण्यास 
येणा-या अडचणी दुर करण्यासाठी अटीत बदल करुन बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीचा दिनांक निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ घेण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ०४ 
जुले,२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली कालमर्यादा शिथील करण्यात येत असून 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० पर्यन्त 
नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना या योजनेत अर्ज करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र. २०८/कामगार-७ 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२०७१५१२००८९१० असा आहे. तसेच सदरचा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHASHANK 


MADHAV SATHE 
(शा. Al. साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद /विधानसभा) 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 


. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


६. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


-0 
— 
es 


१७. 
१८. 
aR 
20, 
24. 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र SARA व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 


सर्व अ.मु.स /प्र.स./सचिव मंत्रालयीन विभाग. 


. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. समितीचे इतर सर्व सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त) 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

.कामगार आयुक्त, मुंबई / अतिरिक्‍त कामगार आयुक्‍त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 
. उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती. 
१६. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई 

सर्व सह/उप सचिव उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग. 

महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (कामगार-(७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


